मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई 

सन २०१९-२० साठी भाग भांडवल अंशदान 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०२०/प्र.क्र.४/२०/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 3 फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा - 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: अविवि-२००८/१७१०/प्र.क्र.२३०/०८/का.८, 
दिनांक ०६ जून, २०१३. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले, २०१९. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक २० जानेवारी, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

HOM आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल रु.५००.०० 
कोटीपर्यंत वाढविण्यास संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक ०६ जून, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. अद्यापपर्यंत महामंडळास रु.४५०.६९ कोटी भाग भांडवल देण्यात आले 
आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवळली अंशदान, 
(82340233)- अंऱदान (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पीय 
अंदाजामध्ये रु.२५.०० कोटी (रुपये पंचवीस कोटी फक्त) इतका निधी भागभांडवल म्हणून 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. संदर्भाकीत क्रमांक ३ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक 
०८.०७.२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रशासकीय विभागांना सन २०१९-२० च्या प्रथम 
नऊमाहिसाठी (डिसेंबर, २०१९ अखेर) आवश्‍यक असणाऱ्या अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक २२.०१.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सुधारित अंदाज निश्चित 
होईपर्यंत दिनांक ०८.०७.२०१९ च्या परिपत्रकानुसार कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या निधी वितरणाची मर्यादा 
कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता रु.२५.०० कोटी च्या ६०% म्हणजे रु.१५.०० 
कोटी (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी फक्त) इतके भागभांडवल वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०२०/प्र.क्र.४/२०/का.८ 


शासन निर्णय - 

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षाकरिता रु.१५.०० कोटी (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी फक्त) इतका निधी भागभांडवल 
म्हणून वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त भागभांडवल मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई यांना 
प्रदान करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 'आहरण व 
संवितरण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर महामंडळास उक्त रक्‍कम एकरकमी पध्दतीने त्वरीत अदा करण्यात 
यावी. 


३. सदर रक्कमेचा ई.सी.एस. अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे 
नावे काढण्यात यावा. 


४. वरील भाग भांडवली अंशदानाच्या अनुषंगाने होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व तो सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
लेखाशिर्ष :- 

मागणी क्रमांक झेडई-२, 

४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च 

०२, समाजकल्याण, 

१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (योजनांतर्गत), 

राज्य योजनांतर्गत योजना, 

(०१) महामंडळांना सहाय्य, 

(09)(02) मौळाना आझाद अल्पसंख्याक व वित्तीय विकास महामंडळास भाग भांडवली sisters (कार्यक्रम) 

(४२२५ ०२२३) 

३२ अंशदाने. 


५. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
भागभांडवलाचे प्रमाणपत्र (ऐअर सर्टिफिकेट) महामंडळाने शासनास सादर करावे. कर्ज वसुलीबाबत सर्व 
उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. नवीन कर्जाच्या अर्जांचे ऑन लाईन नोंदणीकरण, कर्ज मंजूरी 
आदेशासोबत लाभार्थ्यांस व जामिनदारास कर्ज परतफेड तक्ता देण्यात यावा. सदर भाग भांडवल हे 
योजनांतर्गत निधीतील असल्यामुळे अल्पसंख्याक विकास विभाग व वित्त विभागाद्वारे मंजूर केलेल्या 
योजनांवरच हा निधी खर्च करण्यात यावा. सदरचा खर्च करण्यापूर्वी यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयातील अटींची तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांची पूर्तता करण्यात यावी. 


६. निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / टेंडर नियमावली व 
नियमांचे / प्रक्रियेचा अवलंब करुन / वित्तीय अधिकारांच्या (financial ७०५/७) मर्यादेत / PWD मॅच्युअलचे 
अधीन राहून/ C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार / प्रचलित शासन निर्णय / नियम / 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०२०/प्र.क्र.४/२०/का.८ 


परिपत्रक/ तरतूदीनुसार / बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकाराचा भंग /अटी व शुर्तीचा भंग होणार नाही याची 
जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचाळक, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांची राहील. 


७. “वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक ०८ जुले, २०१९ व संदर्भ क्रमांक ३ येथील 
दिनांक २२ जानेवारी, २०२० च्या शासन परिपत्रकामधील अटींची पुर्तता करण्यात आली आहे.” 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२००२०४११२९१००११४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D | Nn es h M DN: CN = Dinesh M. Sonavane, C = IN, 
श्र S = Maharashtra, 0 = Government Of 
Maharashtra, OU = Minorities 


S 0 Nn av a Nn e Development Department 


Date: 2020.02.04 11:35:11 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचाळक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई 

८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय -४ व साठ) मंत्रालय, मुंबई 

९) नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१०) अवर सचिव, कार्यासन-७, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती 
करण्यात येते की, त्यांनी उक्त रक्‍कम B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

११) रोख शाखा, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती, कार्यासन-८ 


-८४) 


&. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


